सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व 
संनियंत्रणासाठी ग्रामविकास विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील आहरण व संवितरण 
अधिकारी आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन 
प्राधिकारी यांचे करिता “आभासी वैयक्तिक 
ठेव लेखा” (Virtual Personal Deposit 
Account) (VPDA) ही व्यवस्था व कार्यपध्दती 
लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८/वित्त-१ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ,फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १९ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा : 
शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११०/२०२३/कोषा प्रज्ञा-५, 
दिनांक १४.०२.२०२४. 
प्रस्तावना : 
विविध योजना व अनुदानाचे वितरण करणा-या आहरण व संवितरण अधिका-यांना आणि 
अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिका-यांकडून महाराष्ट्र कोषागार नियम नमुना क्रमांक-४४ 
देयकांद्वारे राज्याच्या एकत्रित निधीतून २७-लहान बांधकामे, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), ३३- 
अर्थसहाय्य, ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान, ५०- इतर खर्च, ५३- मोठी बांधकामे, 
आणि वित्त विभागाद्वारे वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील अश्या अन्य उद्देश शीर्ष ( Object Head) 
अंतर्गत आहरित केल्या जाणा-या सहायक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी “आभासी 
वैयक्तिक ठेव लेखा ( Virtual Personal Deposit Account) (VPDA) ) ही व्यवस्था व कार्यपध्दती 
लागू करण्यास वित्त विभागाचे संदर्भाधीन दिनांक १४.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. 
सदर व्यवस्था व कार्यपध्दती ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदांना व 
अधिनस्त इतर कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिका-यांना लागू करण्याच्या अनुषंगाने वित्त 
विभागाचे अनौपचारिक अभिप्राय मागविण्यात आले होते. वित्त विभाग व संचालक, लेखा व कोषागारे 
संचालनालय, मुंबई यांनी याबाबत दिलेले अभिप्राय व त्याअनुषंगाने विभागाकडील सर्व 
सबंधितांकडून प्राप्त झालेले अभिप्राय विचारात घेऊन ग्रामविकास विभाग व अधिनस्त 
कार्यालयांमध्ये “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा ( Virtual Personal Deposit Account) (VPDA) ) ही 


शासन निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८/वित्त-१ 


व्यवस्था व कार्यपध्दती लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. शासनाने खालीलप्रमाणे 
सदर व्यवस्था व कार्यपध्दती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणासाठी ग्रामविकास विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अधिनस्त अन्य अशासकीय कार्यान्वयन 
प्राधिकारी यांचेकरिता “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा” ( Virtual Personal Deposit Account) 
(VPDA) ही व्यवस्था व कार्यपध्दती लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दिनांक १४.२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये शासकीय कार्यालयांच्या बाबतीत संबंधित 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांना पदनिर्देशित “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक” (Virtual 
Personal Deposit Account Administrator) व अशासकीय कार्यान्वयन यंत्रणांच्या बाबतीत 
शासनाद्वारे घोषित करण्यात येतील असे कार्यान्वयन प्राधिकारी हे पदनिर्देशित “आभासी वैयक्तिक 
ठेव लेखा प्रशासक ” (Virtual Personal Deposit Account Administrator) राहणार आहेत. 


ग्राम विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या खाळीळ आहरण व संवितरण अधिकारी यांना “आभासी 
वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक” (Virtual Personal Deposit Account Administrator) म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव अभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक 
| जिल्हा परिषद, ठाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे 

२ जिल्हा परिषद, पालघर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पाळघर 
३ जिल्हा परिषद, रायगड  । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रायगड 


४ जिल्हा परिषद, रत्नागिरी । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी 


५ जिल्हा परिषद, सिधुदुर्ग =| मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सिधुदुर्ग 


६ जिल्हा परिषद, नाशिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक 

७ जिल्हा परिषद, अहमदनगर | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर 
ह जिल्हा परिषद, जळगांव । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगांव 

९ जिल्हा परिषद, धुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद धुळे 


१० । जिल्हा परिषद, नंदुरबार । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नंदुरबार 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


ane निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८/वित्त-१ 


११ । जिल्हा परिषद, पुणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे 

१२ | जिल्हा परिषद, सातारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा 

१३ । जिल्हा परिषद, सांगली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सांगली 

१४ । जिल्हा परिषद, सोलापूर । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सोलापूर 

१५ | जिल्हा परिषद, कोल्हापूर | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर 

१६ ।जिल्हा परिषद, छत्रपती | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद छत्रपती 
संभाजीनगर संभाजीनगर 

१७ । जिल्हा परिषद, जालना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना 

१८ । जिल्हा परिषद, परभणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद परभणी 

१९ ।जिल्हा परिषद, हिंगोली  । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हिंगोली 

२०  । जिल्हा परिषद, बीड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड 

२१ । जिल्हा परिषद, लातूर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर 

२२ ।जिल्हा परिषद, नांदेड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड 

२३ । जिल्हा परिषद, धाराशिव । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद धाराशिव 

२४  । जिल्हा परिषद, अमरावती । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अमरावती 

२५ । जिल्हा परिषद, बुलढाणा = | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलढाणा 

२६ । जिल्हा परिषद, अकोला  । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला 

२७ । जिल्हा परिषद, वाशिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद वाशिम 

२८  । जिल्हा परिषद, यवतमाळ । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यवतमाळ 

२९ ।जिल्हापरिषद, नागपूर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर 

३० । जिल्हा परिषद, वर्धा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद वर्धा 

३१ ।जिल्हा परिषद, गोंदिया | Fea कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गोंदिया 

३२ । जिल्हा परिषद, भंडारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद भंडारा 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


ane निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८/वित्त-१ 


३३ । जिल्हा परिषद, चंद्रपूर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद चंद्रपूर 
३४ । जिल्हा परिषद, गडचिरोली | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली 
३५ । जिल्हा परिषद, ठाणे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे 
३६ । जिल्हा परिषद, पालघर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर 
३७ । जिल्हा परिषद, रायगड मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद रायगड 
३८ । जिल्हा परिषद, रत्नागिरी ।मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी 
३९ ।जिल्हापरिषद, सिंधुदुर्ग  । मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद सिधुदुर्ग 
vo । जिल्हा परिषद, नाशिक मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक 
४१ । जिल्हा परिषद, अहमदनगर । मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर 
४२ ।जिल्हा परिषद, जळगांव ।मुख्यलेखाव वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगांव 
४३ ।जिल्हापरिषद, धुळे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद धुळे 
४४ ।जिल्हापरिषद, नंदुरबार ।मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद नंदुरबार 
४५ ।जिल्हा परिषद, पुणे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे 
४६ ।जिल्हा परिषद, सातारा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा 
vo ।जिल्हा परिषद, सांगली मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद सांगली 
४८ | जिल्हा परिषद, सोलापूर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद सोलापूर 
४९ ।जिल्हा परिषद, कोल्हापूर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर 
yo ।जिल्हा परिषद, छत्रपती | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद छत्रपती 
संभाजीनगर संभाजीनगर 
५१ | जिल्हापरिषद, जालना  ।मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना 
५२ | जिल्हापरिषद, परभणी | qua ded वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद परभणी 
५३ | जिल्हा परिषद, हिंगोली । मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद हिंगोली 
५४ । जिल्हा परिषद, बीड मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


ane निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८/वित्त-१ 


44 


जिल्हा परिषद, लातूर 


मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर 


५६ | जिल्हा परिषद, नांदेड मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड 

५७ | जिल्हा परिषद, धाराशिव =| Hea Sarg वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद धाराशिव 

५८ | जिल्हा परिषद, अमरावती । मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद अमरावती 

५९ ।जिल्हापरिषद, बुलढाणा =| Fea लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलढाणा 

go । जिल्हा परिषद, अकोला मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला 

६१ । जिल्हा परिषद, वाशिम मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद वाशिम 

६२ ।जिल्हा परिषद, यवतमाळ । मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद यवतमाळ 

६३ | feet परिषद, नागपूर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर 

६४ | जिल्हा परिषद, वर्धा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद वर्धा 

६५ । जिल्हा परिषद, गोंदिया मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद गोंदिया 

६६ । जिल्हा परिषद, भंडारा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद भंडारा 

go | fest परिषद, चंद्रपूर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद चंद्रपूर 

६८ | जिल्हा परिषद, गडचिरोली | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली 

६९ "राष्ट्रीय ग्रामस्वराज | उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय ग्रामस्वराज 
अभियान पुणे, (RGSA) योजना, पुणे 

७० महाराष्ट्र राज्य ग्रामिण उपसंचालक, वित्त व लेखा, महाराष्ट्र राज्य ग्रामिण 
जीवनोन्नत्ती अभियान, जीवनोन्नत्ती अभियान, बेलापूर, नवी मुंबई 
बेलापूर, नवी मुंबई 
(MSRLM) 

७१ ग्रामविकास विभाग रोख । कक्ष अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी 
शाखा, मंत्रालय, मुंबई ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७२ । राज्य व्यवस्थापन कक्ष उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामिण गृहनिर्माण, 


ग्रामिण गृहनिर्माण 


महाराष्ट्र राज्य. 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


area निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८/वित्त-१ 


२. वरील सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना या झासन निर्णयाद्वारे “आभासी वैयक्तिक ठेव 
लेखा प्रशासक” म्हणून घोषित करण्यात येत असून, त्याना यथास्थिती अधिदान व लेखा कार्यालय 
मुंबई, किंवा संबंधीत जिल्हा कोषागार कार्यालय किंवा संबंधीत उपकोषागार कार्यालय येथे 
“आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा (VPDA)” उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. या शासन निर्णयाच्या 
निर्गमन दिनांकापासून एक सप्ताहाच्या मुदतीत सदर आहरण व संवितरण अधिकारी 
महालेखापाल, (ले. व अ) कार्यालयाकडून “वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक” म्हणून प्रत्यक्ष 
कामकाजासाठीचे प्राधिकारपत्र मिळविण्यासाठी आपल्या विभागाशी सबंधीत महालेखापाल, (ले. व 
अ. कार्यालयास प्रस्ताव सादर करतील आणि संबंधीत महालेखापाल, (ले. व अ, कार्यालयाबरोबर 
योग्य समन्वय ठेवून असे प्राधिकारपत्र सत्वर प्राप्त करून घेतील. महालेखापाल, (ले. व अ) 
यांच्याकडून प्राधिकारपत्र निर्गमित झाल्यानंतर संचालनालय, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांचेकडून “आभासी ठेव लेखा प्रशासक” संकेतांक विनाविलंब प्राप्त करून घेतील. सदर 
कार्यवाही प्राधान्याने पुर्ण करून घेण्यासाठी संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकारी आणि त्यांचे 
कार्यालय प्रमुख व्यक्ति: जबाबदार असतील. 


३. एकल नोडल खाते (Single Nodal Account) खाती असलेल्या योजना/निधी, भांडवली 
लेख्यावरील खर्च व wo शीर्षाखालील खर्च यांना आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा (VPDA) 
उघडण्यास सूट देण्यात येत आहे. याबाबत योजनांचा सविस्तर तपशिल परिशिष्ट “अ” येथे 
जोडला आहे. 


४. ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील योजनांना “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा” (Virtual 
Personal Deposit Account) (VPDA) ही व्यवस्था व कार्यपध्दती लागू राहील. 


i) LPRS (Compressive Liability Payment Register System) या संगणक प्रणाळीवरुन 
वितरीत होणा-या योजना यांना आभासी स्वीय प्रपंजी ठेव लेखा (VPDA) कार्यपद्धती लागू राहील. 

i) मा. लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे. 
सीआरसी कोड- २५१५१२३८ यामधील योजनांना आभासी स्वीय प्रपंजी ठेव लेखा (VPDA) 
कार्यपद्धती लागू राहील. 

ii) जिल्हा परिषद अंतर्गत रस्ते व पूल दुरुस्ती परिरक्षण कार्यक्रम. सीआरसी कोड- 
३०५४२४१९ यामधील योजनांना आभासी स्वीय प्रपंजी ठेव लेखा (VPDA) कार्यपद्धती लागू राहील. 

iv ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषदांना बिम्स प्रणालीव्दारे निधी उपलब्ध करुन 
देण्यात येणाऱ्या सर्व योजना/निधी यांना आभासी स्वीय प्रपंजी ठेव लेखा (VPDA) कार्यपद्धती लागू 
राहील. 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


are निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८/वित्त-१ 


४ ग्रामविकास विभागाच्या मुख्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याकडून देयक 
अधिदान व लेखा कार्यालयास सादर करुन निधी थेट जिल्हा परिषदांच्या खात्यात जमा केला 
जाणाऱ्या योजना/निधी यांना आभासी स्वीय WASH ठेव लेखा (VPDA) कार्यपद्धती लागू राहील. 

vi) जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेस प्राप्त होणाऱ्या निधीसाठी आभासी स्वीय 
प्रपंजी ठेव लेखा (VPDA) कार्यपद्धती लागू राहील. 

vii) राज्य शासनाकडून निघी प्राप्त होणाऱ्या सर्व योजनांकरिता VPDA ही कार्यप्रणाली लागू 
राहील. 

सदर योजनांचा तपशिल यासोबतच्या परिशिष्ट “ब” येथे जोडला आहे. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १४.०२.२०२४ व मा. महालेखापाल यांनी दिलेल्या 
निर्देशानुसार शासकीय कार्यालयाच्या स्तरावरील आणि शासकीय कार्यालयाच्या व्यतिरिक्त अन्य 
कार्यान्वयन यंत्रणांच्या स्तरावरील आभासी वैयक्तिक ठेव लेख्यांच्या संदर्भात राज्याच्या एकत्रित 
निधीमधून रक्‍कम आहरीत केलेल्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या मुदतीत अशी रक्‍कम खर्चकरणे 
संबंधीत आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासकांसाठी अनिवार्य राहील. 


६. आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासकांनी अधिदान लेखा कार्यालय, मुंबई/ जिल्हा कोषागार 
कार्यालय/ उपकोषागार कार्यालया यांचे HAM दरमहा ताळमेळ घेणे बंधनकारक राहील. 


७. महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६५ मधील नियम vey “आभासी वैयक्तिक ठेव लेख्यास” लागू 
राहील. 


८. “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा” ( Virtual Personal Deposit Account) ( VPDA) ही 
व्यवस्था व कार्यपध्दती लागू करण्याच्या अनुषंगाने व त्यांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीबाबत 
वित्त विभागाचे संदर्भाधीन आदेशामध्ये स्वयंस्पष्ट सूचना वजा निर्देश देण्यात आलेले आहेत. सर्व 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी आणि त्यांचे कार्यालय प्रमुख यांनी त्यानुसार उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. प्रस्तावित व्यवस्था व कार्यपध्दती लागू न झाल्यास होणा-या परिणामास 
संबंधित कार्यालय प्रमुख जबाबदार राहतील. 


९. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग कोषा प्रज्ञा-५ अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८८/२०२४/को.प्र.५ 
दि.२९/०७/२०२४ व कार्यासन व्यय-१५ अनौपचारिक अनौ. संदर्भ क्र. ५०/२०२४/व्यय-१५ 


दि.०१/०८/२०२४ आणि महालेखापाल कार्यालयाचा क्रमांक TM/Ch.2/UOR no 100/ग्राम विकास 
विभाग/2024-25/621 दि.१६.०८.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८/वित्त-१ 


१०. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१९१०३४४३०४२० असा आहे. हा Bey 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
R A J F S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef4 


2.! 
484d9f347b08c606d67de4c46aeb159da, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505F 


BHOIR ण 
(राजेश भोईर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव 

मा. मंत्री, ग्राम विकास विभाग यांचे सचिव 

सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, सचिवालय, मुंबई 

सर्व सन्माननीय विधानसभा/ विधान परिषद व संसद सदस्य, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
मंत्रालयीन सर्व विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभागांचे कार्यालय प्रमुख 


. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

. जिल्हाधिकारी (सवी 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

. संचालक, लेखा व कोषगारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई /कोषागार अधिकारी (सर्व) 

. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, ग्रामविकास विभाग 
. संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान, पुणे. 

. उपसंचालक, वित्त व लेखा, महाराष्ट्र राज्य ग्रामिण जीवनोन्नत्ती अभियान, बेलापूर, नवी मुंबई 
. संचालक, स्थानिक निधी लेखा, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, मुंबई. 

. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा, (सर्व विभाग) 

. उप सचिव, वित्त विभाग (कोषा प्रशञा-५), मंत्रालय, मुंबई 

. निवड नस्ती कार्यासन (वित्त-१) 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


ae निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८/वित्त-१ 


ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८ वित्त-१, दि. १९ ऑगस्ट,२०२४ 
सोबतचे सहपत्र 
परिशिष्ट “अ 
ग्राम विकास विभागांतर्गत ज्या योजनांना “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा (VPDA)” लागू नाही अशा 
योजनांची लेखाशिर्ष व उद्दिष्टानिहाय यादी. 


अ.क्र योजनेचे नांव लेखाशिर्ष उद्दिष्ट 
अ) केंद्र योजना १००% 

१ | प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतर्गत केंद्र सरकारकडून | २०५३ A004 २० 
प्रशासनिक निधी 
एम.एस. आर.एल,एम. अभियानांतर्गत प्रशि.कार्य. २५०१५१७१४६ 33 
१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा २५१५८५२६२८ ३१ 
परिषदांना /जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास 
योजनांसाठी सहाय्यक अनुदाने 

४ ।१५व्यावित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा २५१५२६३७ ३१ 
परिषदांना /जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास 
योजनांसाठी सहाय्यक अनुदाने 

५ ।१५व्यावित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत २५१५२६४६ ३१ 
समितींना विविध विकास योजनांसाठी सहाय्यक 
अनुदाने 

६ ।१५व्यावित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत २५१५२६५५ ३१ 
समितींना विविध विकास योजनांसाठी सहाय्यक 
अनुदाने 

७ | 94 ar वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्राम २५१५२६६४ ३१ 
पंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी सहाय्यक 
अनुदाने 

८ ।१५व्यावित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्राम २५१५२६७३ ३१ 
पंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी सहाय्यक 
अनुदाने 

९ | गोबर गॅस संयंत्रे बसविणे २८१० ००१६ ३३ 

१० | प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ४५१५ ०९४१ ५३ 

११ | मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना ५०५४५४११ ५३ 

ब) केंद्र पुरस्कृत योजना (६० : Yo) 

१२ | प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतर्गत डावी कडवी 2043 AI34/ 20 

विचारसरणीग्रस्त प्रभावित क्षेत्रासाठी रस्ते जोडणी 2043 ॥१४४ २० 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


are निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८/वित्त-१ 


प्रकल्प 
१३ । राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA २०५३ ॥११७/ ३१ 
2043 AI 39 
१४ । राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA २०५३ ॥५३८/ ३१ 
2043 8५४७ ३१ 
१५ | महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या २५०१२९०८/ ३३ 
अनु.जाती/जमाती व्यतिरिक्त लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य | २५०१२७७५ ३३ 
१६ | आजीविका (MSRLM) अंतर्गत कौड़ल्य विकासावरील | २५०१ २८८२/ 33 
विशेष प्रकल्पाच्या अनु.जातीतर/ अनु.जमातीतर २५०१२८२८ ३३ 
लाभार्थ्यांना वित्तीय सहाय्य 
१७ | आजीविका (MSRLM) अंतर्गत महिळा किसान २५०१ २८९१/ 33 
सठाक्‍्तीकरण परियोजनेस वित्तीय सहाय्य २५०१ २८३७ ३३ 
१८ | स्टार्ट अप ग्रामीण उद्योजकता कार्यक्रम २५०१ AI30/ ३३ 
२५०१ ५०७५ 33 
१९ । राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन कार्यक्रम (NRETP) | २५०१॥१६४/ 33 
2409 ३१७३ 33 
२० । राष्ट्रीय ग्रामिण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प ग्रामिण 2409A989/ 33 
भागातील उद्योगांना आर्थिक विकसित करणे २५०१॥५२०८ ३३ 
२१ | प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वसाधारण २५०५ ३०१२/ ३१ 
योजना २५०५ ०५६८ 39 
२२ | श्यामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुरबन मिठान- २५१५ २५३९/ ३१ 
राष्ट्रीय रुरबन अभियान - गाव समुहाचा विकास २५१५ २५४८ ३१ 
२३ | प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतर्गत नवीन रस्ते व पुल । ५०५४ ५२२४/ ५३ 
बांधणी व अस्तित्वातील रस्त्यांचे दर्जोत्नरतीकरण ५०५४ ५२३३ 43 
२४ । प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतर्गत डावी कडवी ५०५४ ५२५१/ ५३ 
विचारसरणीग्रस्त प्रभावित क्षेत्रासाठी रस्ते जोडणी ५०५४ ५२६२ ५३ 
प्रकल्प (RCPLWEA) - प्रोग्राम फंड 
इतर योजना व अनिवार्य 
२५ | महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम | २०५३०५६५ ३१ 
१९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदाने 
२६ | जिल्हा पर्रिषदांची कार्यक्रम अंदाजपत्रके २०५३०७५२ 39 
२७ | जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवर कंत्राटी पध्दतीने २०५३१०३३ 39 
कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या 
२८ | पंच, सरपंच, सचिव, अशासकीय सदस्य, इत्यादींना २०५३०५७४ ३१ 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


are निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८/वित्त-१ 


प्रशिक्षण-राज्य क्षेत्र 


२९ 


ग्राम पंचायतीचे सरपंच, सदस्य यांचे मानधन व इतर 
भत्ते व कमाचाऱ्यांचे किमान वेतन यासाठी अनुदाने 


२०५३१०४२ 


२१ 


जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या (शिक्षक वगळून) 
परिभाषित अंडादायी निवृत्तीवेतन योजनेच्या 
अंशदानासाठी अनुदान 


२०५३०९१ 


२१ 


२१ 


ठेव सलग्न विमा योजनेतून प्रदाने 


२२३५०६५६५२ 


Yo 


३२ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियम १९६१ व मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 
१९५८ अन्वये जमीन महसुल, जमीन समानीकरण व 
उपकर वसुली इत्यादीच्या अनुषंगाने अभिहंस्तांकित 
रकमा 


३६०४०४७४७९ 


Yo 


33 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियम १९६१ च्या कलम २८८ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना मोटार वाहन करावरीळ अभिहंस्तांकित 
रकमा देणे 


३६०४०२९२ 


Yo 


39 


महाराष्ट्र व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या 
यांवरील कर अधिनियम, १९७५ कलम २९ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना अभिहंस्तांकित रकमा देणे 


३६०४०४२३ 


Yo 


34 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
हअधिनियम १९६१ च्या कळम १५८ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना मुद्रांक शुल्क अनुदान 


३६०४०३०७ 


Yo 


रस्त्यावरील विजेच्या दिव्यांच्या देयकाची रक्‍कम 
भरण्यासाठी ग्रामपंचायतींना १०० टक्के अनुदान 


३६०४०३२५ 


Yo 


ग्रामपंचातींना यात्रेकरु कराऐवजी सहाय्य 


३६०४०२३४२३ 


Yo 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 
१९६१ च्या कलम १८१ (Y अन्वये जिल्हा परिषदांना 
वन महसूल अनुदान 


३६०४०५०३ 


Yo 


ग्रामपंचायतींना जकात कराऐवजी नुकसान भरपाई 


३६०४०५६२३२ 


Yo 


प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना (Admin & PVC) 


84940998 


43 


मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना - नवीन रस्ते बांधणे व 
अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुततीकरण 


५८०५४५१६८३ 


43 


४२ 


मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना - नाबार्ड कर्ज 
सहाय्यातून करण्यात येणारी कामे 


4O4S4ROG 


43 


83 


आज्ीयाई विकास बँक सहाय्थित ग्रामीण रस्ते विकास 


५६०५४५२९८ 


43 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


ae निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८/वित्त-१ 


पायाभूत सुविधा प्रकल्प (बाह्य हिस्सा ७० टक्के) 


OB 


आशीयाई विकास बंक सहाय्थित ग्रामीण रस्ते विकास | ५०५४५३०४ 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प (राज्य हिस्सा ३० टक्के) 


43 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
RAJ E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef448 


2. 
4d9f347b08c606d67de4c46aeb159da, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505F0B 


1C60A9BE486C39888B389F 5CFC9BC7493334, 
B H O | R cn=RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
Date: 2024.08.19 17:53:39 +05'30' 


(राजेश भोईर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८/वित्त-१ 


ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८ वित्त-१, दि.१९ ऑगस्ट,२०२४ 
सोबतचे सहपत्र 
परिशिष्ट “ब” 
ग्राम विकास विभागांतर्गत ज्या योजनांना “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा (VPDA)” लागू आहे अशा 
योजनांची लेखाशिर्ष व उद्दिष्टानिहाय यादी. 


अ.क्र योजनेचे नांव लेखाशिर्ष उद्दिष्ट 
राज्य योजना १००% 
१ | महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, २०५९ ४५३१ २७ 


१९६१ च्या कलम १८२ अन्वये इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी 
जिल्हा परिषदांना सहायक अनुदान 


२ | अस्मिता योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील शाळांमधील 2234 C924 33 
मुलींना सवलतीच्या दराने सॅनिटरी नॅपकीन्स उपलब्ध 
करुन देण्याकरिता अर्थसहाय्य 
प्रदर्शने भरवणे व कायमस्वरुपी विक्री he बांधणे २५०११९९३ ३१ 
सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण २५०१०३९ 33 
योजना महिला स्वयंसहायता गटांना व्याजी अर्थसहाय्य 

५ | महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत २५०१॥१८२ ३३ 


समुदाय संसाधन व्यक्तींसाठी वाढीव मानधन व 
स्वयंसहाय्यता गटांना फिरता निधी (अतिरिक्‍त राज्य 
हिस्सा) (कार्यक्रम) 


६ | पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजनेकरिता २५०५००२ ३१ 
जमीन खरेदी करण्यासाठी सहाय्य 

७ | जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारती बांधण्यासाठी २५१५००५३ ३१ 
जिल्हा परिषदांना सहायक अनुदान 

८ | विशेष कार्यक्रम व ग्राम अभियान कार्यक्रमांच्या २५१५००६२ ३१ 


अंमलबजावणीमध्ये उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल जिल्हा 
परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांना 


प्रोत्साहनपर अनुदाने 
९ । जिल्हा परिषदांच्या निवासी इमारत बांधण्यासाठी २५१५१२५६ ३१ 
जिल्हा परिषदांना सहायक अनुदान 
१० | गावठाण जमाबंदी प्रकल्प २५१५२५७५ ३१ 
११ | OR व्यक्तींची स्मारके उभारण्याकरिता अनुदान २५१५२४८६ ३१ 
१२ | ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्राचा विकासाकरितारु.२ते 24942424 39 


२५ कोटी पर्यंत अनुदान 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


aR निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८/वित्त-१ 


१३ | ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी fears २५१५२५६६ ३१ 
कार्यक्रम 

१४ | ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी विठोष २५१५२५८४ ३१ 
कार्यक्रम -श्री संत सेवालाल महाराज, पोहरादेवी, जि. 
वाशिम 

१५ स्मार्ट ग्राम योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी २५१५१६७७ ३१ 
पंचायत राज संस्थांना सहायक अनुदान (आर.आर. 
(आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना 

१६ । कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रम २५१५२४३२ ३१ 

१७ | मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत २५१५२५५७ 24 
बांधकाम योजना 

१८ | ग्रामीण भागातील विकास कामांसाठी जिल्हा परिषदांना | २५१५१२३८ २७ 
सहायक अनुदान 

१९ | संत सेवालाल महाराज बंजारा/लमाण तांडा समृध्दी २५१५२७५३ 39 
योजना 

इतर योजना व अनिवार्य 

२० | नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी संपादित जमिनीचा वाढीव | २०५९४५५८ ५० 
मोबदला व त्यावरील व्याज 

२१ | ठाणे जिल्ह्यातील कोसबाड येथे ग्रामसेवक प्रशिक्षण २४१५०३१२ ३१ 
केंद्र स्थापन करणे व त्याचा दर्जा वाढविणे 

२२ । कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथे ग्रामसेवक २४१५०३२१ ३१ 
प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे व त्याचा दर्जा वाढविणे 

२३ | श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती यांच्या विद्यमाने २४१५०३३९ ३१ 
अमरावती येथे ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे व 
त्याचा दर्जा वाढविणे 

२४ | यडवंतराव चव्हाण प्रशासन विकास प्रबांधिनी (यदा) २४१५०५१७ ३१ 
पुणे यांना सहाय्यक अनुदान 

२५ | ग्रामसेवक प्रशिक्षण केद्र २४१५०६२४ ३१ 

२६ | श्री मौनी विद्यापिठाच्या विद्यमाने गारगोटी येथे संयुक्त | २५१५००२६ ३१ 
प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याची योजना 

२७ | महात्मा गांधी प्रतिष्ठान, सेवाग्राम, वर्धा यांच्या मालमत्ता | २५१५२४१२ ३१ 
कराच्या भरपाईसाठी ग्रामपंचायतीना सहायक अनुदान 

२८ | महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम ३०५४२४१९ २७ 


१९६१ च्या कलम १८२ अन्वये दळणवळणाच्या मार्गाच्या 
दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदांन सप्रयोजन अनुदान 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


are निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.८८/वित्त-१ 


२९ | अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे खराब झालेल्या ३०५४२९११ २७ 
रस्त्यांच्या व पुलांच्या दुरुस्तीकरीता जिल्हा परिषदांना 
सप्रयोजन अनुदान 

३० | मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या ३०५४२९२९ २७ 
रस्त्यांचे परिरक्षण 

३१ | प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतर्गत बांधण्यात आलेल्या | ३०५४२४३७ २७ 
रस्त्यांचे परिरक्षण 

३२ । डावी कडवी विचारसरणी प्रभावित क्षेत्रातील रस्त्यांचे ३०५४२९३८ २७ 
परिरक्षण 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
RAJ ES H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef4 
p RA B H A KA R 484d 9f347b08c606d67de4c46aeb159da, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505F 


0B1C60A9BE486C39888B389F5CFC9BC749333 
4, cn=RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
Date: 2024.08.19 17:54:38 +05'30' 


(राजेश भोईर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


